ई-प्रिझन प्रणाली कार्यान्वित करणेकामी 
राज्यातील सर्व कारागृहांचे संगणकीकरण करणे 
(केंद्र पुरस्कृत योजना), या योजनेकरिता केंद्र 
शासनाकडून प्राप्त निधी खर्च करण्याकरिता 
Central Nodal Agency/Implementing 
Agency/Sub Agency घोषित करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. जेएलएम०५१८/प्र.क्र.८०/तुरुंग-२ 


मुख्य इमारत, दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १९ जानेवारी, २०२४. 


वाचा-१. गृह मंत्रालय, केंद्र शासन यांची क्र.१७०१३/२९/२०१७/पीआर, दिनांक 
२६.३.२०१८, दिनांक २०.७.२०१८, दिनांक २७.३.२०१७, दिनांक ३.९.२०१९ 
रोजीची पत्रे. 


२. गृह मंत्रालय, केंद्र शासन यांचे क्र. वी-१७०१३/२७/२०१८/पीआर, दिनांक 
५.९.२०२२ रोजीचे पत्र. 


३. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. जेएलएम ०५१८/प्र.क्र.८०/तुरुंग-२, दिनांक 
१९.१.२०२४. 


प्रस्तावना: 


केंद्र शासनाकडून महाराष्ट्र कारागृह विभागास ई-प्रिझन प्रणाली राबविण्याकरिता 
वाचा क्र. १ येथील पत्रान्वये निधी प्राप्त झाला असून हा निधी राज्याच्या एकत्रित निधीमध्ये 
जमा आहे. सदर निधी ई-प्रिझन प्रणाली कार्यान्वित करणेकामी राज्यातील सर्व कारागृहांचे 
संगणकीकरण करणे 'केंद्र हिस्सा १००%), या योजनेंतर्गत खर्च करण्याकरिता नविन 
ळेखाशिर्षास वाचा क्र.३ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. वाचा क्र.२ अन्वये केंद्र 
शासनाने उक्त योजनेकरिता Central Nodal Agency व Implementing/Sub Agency 
नियुक्‍त करण्याबाबतच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुषंगाने sad योजनेकरिता Central 
Nodal Agency 4 Implementing Agency/Sub Agency घोषित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

केंद्र शासनाकडून महाराष्ट्र कारागृह विभागास ई-प्रिझन प्रणाली 
राबविण्याकरिता प्राप्त रु.४,३४,००,०००/- (अक्षरी रुपये चार कोटी चौतीस लक्ष फक्त) 
इतका निधी राज्यातील सर्व कारागृहांचे संगणकीकरण करणे (केंद्र हिस्सा १००%) या 
योजनेंतर्गत खर्च करण्याकरिता खालील प्रमाणे Central Nodal Agency व 
Implementing Agency/Sub Agency घोषित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम०५१८/प्र.क्र.८०/तुरुंग-२ 


Sr. | Name of the Central Central Nodal Implementing 
No. | Govt. of India Share and Agency (CNA) Agency/ Sub Agency 
Scheme CRC Code 
1 2 4 a ae 7 
Scheme for Central share | Deputy Additional Director 
1 Implementation of | 100% Secretary/Joint General of Police & 
E-prisons Project Secretary, Inspector General of 
aimed at prison & Correctional 
computerization of | CRC Code Prison, Services, 
the functioning of | 20560296 Home Department | Maharashtra State, 
all Prisons Pune. 
(Central Share Mantralaya, 
100%) Mumbai 
२. सदर झासन निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 


२०२४०११९१७५३३७३२२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित 


करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SEEMA TUSHAR 
SAWANT 


Digitally signed by SEEMA TUSHAR SAWANT 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 
2.5.4.20=15a6230fe20fd947aa83047f5deb85c95659ceb098e76eb25dd802b05 
18e7d63, postalCode=400032, st=Mahi 

I Number=9ED89E6C00B3FD549E02FB85DFE0767F96018A29CCAC79EC6 
2AAFD247DECECES, cn=SEEMA TUSHAR SAWANT 
Date: 2024.01.19 17:53:17 +05'30' 


(सीमा तु. सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 


. महालेखापाल (लेखा परिक्षा महाराष्ट्र) मुंबई/नागपूर, 


१ 
२ 
३. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
४ 


. प्रधान सचिव (अ. व सु), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


५. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 


७. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई, 


८. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, 


९. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 


१०. 


कक्ष अधिकारी, अर्थ-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
११.वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई, 


१२.निवड नस्ती, तुरुंग-२ कार्यासन, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


RK 


पृष्ठ २ पैकी 2 


